शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता नवीन 
महाविद्यालय सुरू करण्यासंदर्भात इरादापत्र 
देणेबाबत. (न्यायालयीन प्रकरणे) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.१३०-मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/ मशि- 

४, दि. १५.०९.२०१७. 

२. याचिका क्र.६७०३/२०२३ मधील मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे 
दिनांक २१.०६.२०२३ रोजीचे आदेशा 

३. याचिका क्र.६२८३/२०२३ मधील मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे 
दिनांक १५.०६.२०२३ रोजीचे आदेशा 

४. याचिका क्र.६५६२/२०२३ मधील मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे 
दिनांक २६.०६.२०२३ रोजीचे आदेशा 

प्‌. याचिका क्र.9३९१/२०२३ मधील मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे 
दिनांक ०४.०७.२०२३ रोजीचे आदेशा 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ Helles कलम १०९ मधील तरतूदीनुसार संस्थाना 
इरादापत्र देण्यात येते. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड या विद्यापीठांतर्गत शौक्षणिक वर्ष 
२०२३-२४ करीता नवीन महाविद्यालयाचे प्रस्ताव दाखल केलेल्या अर्जदार संस्थांनी त्यांच्या प्रस्तावास 
इरादापत्र प्राप्त न झाल्याने मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. सदर याचिकांप्रकरणी मा. 
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी इरादापत्र देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड या 
विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात इरादापत्र मिळण्याबाबतचे 
प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले आहेत. 


२. विद्यापीठांकडून प्राप्त प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार इरादापत्र देण्यासंदर्भात विहित 
करण्यात आलेल्या निकषांनुसार तपासणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार निकषांची पुर्तता करणाऱ्या 
प्रस्तावांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (3) (घ) अन्वये व खालील 
परंतुकानुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या एकूण 
१२ संस्थांना शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ करीता नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासंदर्भात कायम विना 
अनुदान तत्वावर इरादापत्र मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.१३०-मशि-४ 


३. उपरोक्त इरादापत्रांकरीता पुढीलप्रमाणे अटी व शर्ती लागू राहतील :- 


१) 


2) 


4) 


१०) 


शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येणारे इरादापत्र हे 
कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील. 
सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी विहित अटी व 
शतींची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने दिलेले असल्याने, या इरादापत्रामुळे संस्थेस नवीन महाविद्यालय 
सुरु करण्यास शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय महाविद्यालय सुरु करता येणार नाही. 
शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र दिनांक ३१ जानेवारी 
२०२५ पर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व ATA आधारे इरादापत्र देण्यात आलेले 
आहे, त्या अटी व शतींची पूर्तता करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता 
आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांसह विद्यापीठास सादर करणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद लक्षात घेता, शासन निर्णय दि. १५ 
सप्टेंबर,२०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती स्पष्टपणे विशाद करण्यात आलेली आहे. 
अधिनियमातील तरतूदीनुसार व सदर कार्यपद्धतीनुसार इरादापत्र प्राप्त संस्था इरादापत्राच्या अटी व 
शर्ती पूर्ण करतात, त्यांनी विद्यापीठाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सर्व कागदपत्रांसह अर्ज करावा व 
विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार संस्थांचे अर्ज व त्यासोबतचा अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या 
शिफारशींसह परिशिष्ट “क” व प्रपत्र “ब” व त्यासोबतच्या कागदपत्रांसह शासनाकडे सादर करावा. 
नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने इरादापत्रातील अटी 
व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचा अंतिम मान्यतेचा अनुपालन अहवाल संबधित विद्यापीठाकडे दाखल 
करावा. तसेच शासन निर्णय दिनांक १५.०९.२०१७ सोबतच्या परिशिष्ट - “क” मध्ये नमूद केलेली 
कागदपत्रे जोडण्यात यावीत. 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (च) अंतर्गत परंतुकामध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे खंड (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर व्यवस्थापन इरादापत्रातील 
शर्तीचे अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल. 
सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया 
सुरु करु नये. 
सदर महाविद्यालयांस वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमांचे महाविद्यालय सुरु करण्यास इरादापत्र 
हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या धारणेतून देण्यात येत आहे. विद्यापीठाने 
याबाबत खातरजमा करावी. 
महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नयेत. 
अशाप्रकारे प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यासंदर्भातील कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई 
करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात येईल. 
महाविद्यालयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons with Disabilities Act, 
२०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी विहित केलेल्या निकषानुसार दिव्यांग 
विद्यार्थ्यांकरिता सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील याची खातरजमा करण्यात यावी व अंतिम 
मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाल सादर करतांना या संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 
राज्य क्रीडा व युवा धोरण, २०१२ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण, शासन निर्णय, 
दिनांक २५.०७.२०१३ मधील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.१३०-मशि-४ 


४. विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आवश्यक असलेली पुढील कार्यवाही करताना संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे. 


प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०२१५११०६२५८६०८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रति, 


Cc 40 A OO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND 


LABOUR DEPARTMENT, 

2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a0090e237F095c6e50a5 

2a6cf5, postalCode=400032, st=Maharasht 
INumber=D96FF33E8AF31F745D84F341 1F94D896382FAA82659B 1010867 


2887A87D6FC7C, -ASHOK S MANDE 
Date: 2024.02.16 15:40:50 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.), मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 


८. विभागीय सहसंचालक, sea शिक्षण, नांदेड विभाग, नांदेड. 
९. विशि-५/विशि-४ , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 


१०, 
१0. 


संबंधित संस्था (संबंधित विद्यापीठामार्फत) 
निवडनस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.१३०-मशि-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.१३०-मशि-४ 


दिनांक १५.०६.२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / 


विद्याझ्ञाखा/ 
अभ्यासक्रम 


स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड 


पंडित दिनदयाळ उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठाण वसंत नगर, नांदेड. 
राणी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, नरसी, ता. नायगांव, जि. नांदेड 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


श्री सेवादास शिक्षण प्रसारक मंडळ, नांदेड 
वसंतराव नाईक लॉ कॉलेज वसरणी नांदेड, ता. जि. नांदेड 


एल.एल.बी. 3 वर्षे 


के. बापूसाहेब एकंबेकर सेवाभावी संस्था, प्राजक्ता निवास, लाल 
बहादुर शास्त्री शाळेच्या मागे, कॅप्टन चौक, उदगीर, जि. लातूर. कै. 
बापूसाहेब पाटील एकंबेकर विधी महाविद्यालय, उदगीर, जि. लातूर 


एल.एल.बी. 


शिवशक्ती शिक्षण प्रसारक मंडळ, बिजेवाडी (खेमतांड), पो. 
शेकापूर, ता. कंधार, जि. नांदेड 

शिवशक्ती महाविद्यालय, कला, वाणिज्य व विज्ञान, काकांडी, 
ता.जि. नांदेड 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


श्री साईबाबा संस्थान, साईनगर, धनगरवाडी, ता. जि. नांदेड 
साईबाबा Hal, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, साईनगर, 
धनगरवाडी, ता. जि. नांदेड 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


श्री दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, होटाळा, Bad रोड, नायगांव, 
ता. नायगाव, जि. नांदेड 
श्री दत्त महिला महाविद्यालय, नायगांव, ता. नायगांव, जि. नांदेड 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


श्री. दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, होटाळा, Mad रोड, नायगांव, 
ता. नायगांव, जि. नांदेड 

स्व. दिगंबरराव भाऊराव पाटील महाविद्यालय, रामेश्वर, ता. 
धर्माबाद, जि. नांदेड 


कला, वाणिज्य, विज्ञान 


मयुरी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, नांदेड 
लक्ष्मी लॉ कॉलेज, चिदगिरी, पो. भोसी, ता. भोकर, जि. नांदेड 


एल.एल.बी. - ३ वर्षे 


एमडीए फाऊंडेशन, लातूर-नांदेड राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१, 
कोळपा, ता.जि. लातूर 

एमडीए इन्स्टिटयुट ऑफ हायर एज्युकेशन सायन्सेस अँड रिसर्च 
लातूर-नांदेड राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१, कोळपा, ता.जि. लातूर 


बी.एस्सी. - सी.एस. 


a 


डॉ. झाकौर हुसैन शिक्षण संस्था, ईरफान नगर, ब्रम्हपुरी, नांदेड 
अँड. एम. झेड सिद्दीकी विधी महाविद्यालय, ईरफान नगर, 
गाडेगांव रोड, नांदेड 


एल.एल.बी.- २ वर्ष 


ASHOK S MANDE 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.१३०-मशि-४ 


अ.क्र संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 


हि श्री. गणेड शिक्षण प्रसारक मंडळ, मांडूरकी, ता. चाकुर, जि. लातूर | कला, वाणिज्य, विज्ञान 
पु. अहिल्यादेवी वरिष्ठ महाविद्यालय, सांगवी (सु), ता. अहमदपुर, 
जि. लातूर 

१२. | श्री. TORT शिक्षण प्रसारक मंडळ, मांडूरको, ता. चाकुर, जि. लातूर | एल.एल.बी. - ३ वर्षे 
बालाघाट विधी महाविद्यालय, अहमदपूर, ता. अहमदपूर, जि. 
लातूर 


ASHOK S MANDE 


KKKKKKKKKKKKK 


OSs 4 Yat ५ 


